आयुक्त दिव्यांग कल्याण, पुणे यांच्या 
आस्थापनेवरील ३५० अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देणेबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
दिव्यांग कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: आस्था-२०२४/प्र. क्र. ११/दि. क. ४ 
मित्तल टॉवर, अ विंग, ३ रा मजला, 
नरीमन पॉईंट, मंत्रालय, मुंबई-४०००२१ 
दिनांक : १२ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- १. शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, दि. १५ डिसेंबर, २०२२. 
२. शासन निर्णय, दिव्यांग कल्याण विभाग, क्र. आस्था-२०२४/प्र. क्र.११४/दि.क.४, 
दिनांक ७.३.२०२४. 
३. आयुक्तालय, दिव्यांग कल्याण यांचे क्र. दिकआ/आस्था/अस्थायी पदे/मुदतवाढ/२०२४-२५/ 
०२७२५२, दिनांक १२.८.२०२४ चे पत्र. 
४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ६ सप्टेंबर, २०२४. 


प्रस्तावना:- 


दिव्यांगांच्या आर्थिक, सामाजिक, शौक्षणिक व सांस्कृतिक विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या 
विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबरोबरच त्यांच्या सर्वागीण विकासासाठी सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन अधिसूचनेव्दारे स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग निर्माण 
करण्यात आला आहे. संदर्भाधीन क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांच्या 
आस्थापनेवरील ३५० अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२४ ते ३१.०८.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास 
मान्यता देण्यात आळेळी आहे. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे 
यांच्या आस्थापनेवरील ३५० अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२४ ते २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील ३५० अस्थायी पदांना दिनांक 
०१.०९.२०२४ ते २८.०२.२०२५ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 
१) कार्यालय प्रमुखाचे पद वगळून उर्वरित सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीकरीता रिक्‍त 
असलेली पदे वगळण्यात यावीत. 
२) कार्यकारी पदे वगळून अन्य अस्थायी पदे सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्‍त नसल्याच्या 
धारणेच्या अधीन राहून सदर मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
३) अस्थायी पदे ज्या कारणास्तव, ज्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्यांचे 
पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२४/प्र. क्र. ११/दि. क. ४ 


२. उपरोक्‍त बाबींवरील खर्च खालील लेखाशिर्षांतर्गत दाखविण्यात यावा व सन २०२४-२५ च्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा:- 


मागणी क्रमांक झेड आय- ३ 

२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 

०२, समाज कल्याण 

००१, संचालन व प्रशासन 

(०१ दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय 

(०१) (०१) दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय (अनिवार्य) (2234 0९७६) 
०१, वेतन 


३. सदर शासन निर्णय उपरोक्त नमूद क्र. ४ वरील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०९१३१४३३२९०७३५ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ADHIKRAO BAPU BUDHE 
A D H | K RAO IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PERSONS 
WITH DISABILITIES WELFARE DEPARTMENT, 
4.20=e9b3afc989167fcd7f4487809755a2a08c37958a70b01¢c 
Idd6139bffb1e6896, postalCode=400032, st=Mah: 


ialNumbe 1DD8309934E3A 1 86F9E32AB2ED268A322FA280 
5ECBD838D076066AA8F 8९0, -ADHIKRAO BAPU BUDHE 
ite: 2024.09.13 14:34:04 +05'30 


(अधिकराव बा. बुधे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१. सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
२. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ नागपूर 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
७. सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 
८. वित्त विभाग-आपुक, मंत्रालय, मुंबई 
९. निवडनस्ती दि.क.४ 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२४/प्र. क्र. ११/दि. क. ४ 


दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे 
(दिनांक ०१.०९.२०२४ ते २८.०२.२०२५) चालू ठेवण्याबाबतचे- 


विवरणपत्र -अ 
अ.क्र पदाचे नांव एकूण पदे | ज्या शासन निर्णयाव्दारे पदे निर्माण करण्यात आली 
त्यांचा क्रमांक व दिनांक 

१) | आयुक्त, दिव्यांग कल्याण ।__१__ | शा.नि.सकआ-२००१/प्र.क्र.२५१/भाग-३अ/ 
२) | उप आयुक्त, दिव्यांगकल्याण | १ | आस्था दि.४.२.२००६ 
३) | सहाय्यक आयुक्‍त |. 
४) | निरिक्षक (राज) षु 
५ | लेखाधिकारी गट-ब aa 
६) | उच्चश्रेणी लघुलेखक 0 - 
७ | कार्यालय अधिक्षक २ 
८) | वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता २ 
९) | लघुलेखक निम्नश्रेणी ॥_ ae ee 
qo) | सहाय्यक लेखाधिकारी 2 
११) | सहाय्यक सल्लागार २ 
१२) । प्रमुख लिपीक २ 
१३) । वरिष्ठ लिपीक ३ 
१४ | कनिष्ठ लिपीक ८ 
१५) | वाहन चालक २ 
१६) । शिपाई ४ 
१७ । विधी अधिकारी (कंत्राटी) a = 
१८) | विधी अधिकारी ३ शासन निर्णय क्र.सकआ-२०१२/प्र.क्र.१८८/आस्था, 

(बाहयस्त्रोताव्दारे) दि.२.३.२०१३ 

एकूण ४२ 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२४/प्र. क्र. ११/दि. क. ४ 


विवरणपत्र- ब 


दिव्यांग सल्ला व मार्गदर्शन केंद्र, शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२००० / प्र.क्र.१५५/अर्थसंकल्प, 
दिनांक ०३/०२/२००१ नुसार जिल्हा परिषदेच्या (समाजकल्याण विभागाकडे) आस्थापनेवरील 


वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता २८ 


शा. नि. सकआ-२००१ / प्र. क्र. २५१/भाग-३अ/ 
आस्था दि. ४.२.२००६ 

जिल्हा परिषद, मुंबई उपनगर / रायगड / 
रत्नागिरी / हिंगोली /नंदुरबार /वाशिम व 
गोंदिया वगळून 


सहाय्यक सल्लागार २८ 


शा. नि. सकआ-२००१ / प्र. क्र.२५१/भाग-३आअ/ 
आस्था दि.४.२.२००६ 

जिल्हा परिषद, मुंबई शहर / सिंधुदूर्ग / धुळे / 
परभणी /अकोला / भंडारा / गडचिरोली जिल्हे 
वगळून 


वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता शि 


सहाय्यक सल्लागार शि 


AIR निर्णय सकआ/२०१४/प्र.क्र.२४७ /आस्था- 
२, दिनांक ०१.०९.२०१४ अन्वये जिल्हा परिषद 
पाळघर करिता मंजूर करण्यात आले आहे. 


एकूण GC 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२४/प्र. क्र. ११/दि. क. ४ 


विवरणपत्र- क 
शासकीय अंध शाळा, नाशिक (जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील) 
१) । विशेष शिक्षक a शासन निर्णय क्र. इडीडी-१०८५/१०७३/ सीए-२, 
2) | पहारेकरी za दिनांक ०४/०९/१९८५ 
3) | कनिष्ठ काळजीवाहक Le 
x) । अधेवेळ शिक्षक ra शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०६२, दि.१.७.१९६४ 
५ | मानद वैद्यकीय अधिकारी शिश शा.नि.क्र.डीईएस-१०६९/४३/एन, दि.१८.४.१९७१ 
६) ।वाहन चालक शि शा.नि.क्र.इडीडी-१०८४/१३७९३/(के.नं १६४ सीए-२ 
दि.०७.०५.१९८५ 
एकूण ६ 
अंध शाळा (मालवण) सध्या कुडाळ जिल्हा सिंधुदूर्ग जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील) 
१) | अधिक्षक za शा. नि. स. क. वि. क्र. इडीडी १०६० /२०५१/एन, 
2) । विशेष शिक्षक ३ | दि. ३.१२.१९६९ 
3) | वरिष्ठ काळजी वाहक ४ 
४ | मानद वैद्यकीय अधिकारी hal 
एकूण ९ 
शासकीय अंध शाळा, भंडारा (जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील) 
१) । सहाय्यक शिक्षक २  ।शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-दि.४.२.१९५८ , 
२.१२.१९५९ व १४.०६.१९८२ 
२) | मानद वैद्यकीय अधिकारी शि शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी- 9028/24 /एनआर, 
दि.२७.११.१९६४ 
३) | सफाईंगार अंशकालीन 1, झा.नि.सक.वि.क्र.इडीबी-११५९/७१५६६ -एल 
2.2.92.9848/Agra Hayana १९८१ 
एकूण 1 ४ | 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२४/प्र. क्र. ११/दि. क. ४ 


शासकीय अंध शाळा, लातूर (जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील) 


१) । अधिक्षक | शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीआर-१०५९-२१४९१-एन, 
दि.१२.०८.१९६० 

२) । विशेष शिक्षक २  ।शा.नि.स.क.वि.क्र.डीआर- 9048-2988 9-V4 
दि.१२.०८.१९६० व दि. १४.११.१९६३ 

३) | कला शिक्षक २ ।शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीआर-१०५९-२१४९१-एन 


दि.१२.०८.१९६० व दि. १४.११.१९६३ 


शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीआर- १०५९-२१४९१-एन 
दि.१२.०८.१९६० 


8) । स्वयंपाकी 
५ | कनिष्ठ काळजी वाहक 
६) | सफाईंगार 


vo} oO}; ९) -O 


एकूण 


शासकीय अपंग बालगृह, नागपूर (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 


शि मानद वैद्यकीय अधिकारी aa झा.नि.स.क.वि.क.जेबीएडी १६९२६, 
दिनांक -२०.०४.१९६० 


एकूण शि 


शासकीय अपंग बालगृह, औरंगाबाद (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 


q) । मानसशास्त्रज्ञ शिंग शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०६२/एन, 
2) | मानद वैद्यकीय अधि. की. दिनांक २६.६.१९६२ 
एकूण २ 


शासकीय अपंग बालगृह, मिरज (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 


१) | मानद वैद्यकीय अधिकारी शिळा शा.नि.स.क.वि. क्र. इडीडी-३६९१/एन, 
२) ।मानस शास्रज्ञ |. ae दि.१९.९.१९६६ 
३) ।माळी हि व्या 
४) | व्यवसाय/कला शिक्षक he Gas 
५) | स्वयंपाकी Le 
एकूण ५ 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२४/प्र. क्र. ११/दि. क. ४ 


शासकीय प्रशिक्षण PASTS केंद्र, (अपंगाची कर्मशाळा) नागपूर 
१) अधिक्षक Lae | शा.नि.क्र.स.क.वि.क्र.एसएनए-१०६०/ 
2) कनिष्ठ लिपीक किं यी ८७८११एन, दि.१०.१०.१९६० 
३) मानद वैद्यकीय अधि. = 
8) निदेशक संगणक 9 | शा.नि.क्र.इडीडी-२००४/प्रक्र.१४७/सुधार-२, 
4) निदेशक २ | दिनांक १८.३.२००५ 
&) स्वयंपाकी on 
(9) कनिष्ठ काळजीवाहक ae | 
é) मदतनीस २ 
एकूण Eee ० 
शासकीय प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र, औरंगाबाद (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 
१) । निदेशक ३ | शासन निर्णय क्र.एसडब्ळूए १०६९/९००६ए 
२) | मदतनीस hoes | दिनांक २५/०५/१९७१ 
एकूण | ४ | 
शासकीय मुकबधिर शाळा, अकोला (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 
q) | मानद वैद्यकीय अधिकारी a on झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी १०७४/१०५८/९६३ 
२) | विशेष शिक्षक २ | दिनांक ४.०२.१९५८ 
एकूण ३ 
शासकीय मुकबधिर विद्यालय, अलिबाग, जिल्हा रायगड (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 
१) अधिक्षक he झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०६२/९९५/९७/एन, 
दिनांक १५.१०.१९६३ 
२) | विशेष शिक्षक ३ ।शा.नि.स.क.वि.क्र.एसडब्ल्यूडी १०७६/४८०५ 
/का१, दिनांक २५.५.१९७७ व दिनांक ०२.०९.१९८५ 
३) व्यवसाय शिक्षक शिळ शा.नि.स.क.वि.क्र.एसडब्ल्यूडी १०७६/४८०५/ 
8) कनिष्ठ लिपीक i का१, दिनांक २५.५.१९७७ व दिनांक 02.08.9824 
4) स्वयंपाकी ia 
&) कनिष्ठ काळजीवाहक २ 
७ | पहारेकरी zee 
८) | मानद वैद्यकीय अधिकारी ण झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०६२/९९५/९७/एन, 
दिनांक १५.१०.१९६३ 
एकूण | aa] q 


पृष्ठ 92 पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२४/प्र. क्र. ११/दि. क. ४ 


शासकीय मुकबधिर मुलांची शाळा, औरंगाबाद (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 


१) | विशेष शिक्षक षु प्रशा.स.क.वी.क्र.इडीडी/१०७९/४७४८/१०११ 
दिनांक २०.०७.१९७९ 
2) | कनिष्ठ काळजी वाहक २ झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०७०/७७२०/एन, 
3) | वसतिगृह कर्मचारी La | दिनांक २२.१.१९७१ 
४) | मदतनीस fee 4 
4) | स्वयंपाकी ioe 
एकूण aes | ० 
शासकीय प्रौढ मुकबधिर प्रशिक्षण केंद्र, उल्हासनगर, जिल्हा ठाणे (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 
q) | कनिष्ठ लिपीक ॥ ४. | झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१११०९३/ एन, 
2) | मानद वैद्यकीय अधिकारी La दिनांक - ०६.०९.१९६७ 
3) ।पी.टी. निदेशक (अर्धवेळ) Le] 
¥) । कातारी/जोडारी निदेशक २ 
4) । स्वयंपाकी 1१ | 
६ । मदतनीस २ 
७ | शिपाई 1१ | 
८) | पहारेकरी 1१ | 
९) | सफाईंगार १ | 
एकूण चिक १ 
शासकीय प्रौढ अपंग कर्मशाळा प्रशिक्षण केंद्र, मिरज, जिल्हा सांगली (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 
q) । अधिक्षक शि झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०७७/५३४५८/१० 
२) | वरिष्ठ लिपिक व्यि दि. १६.६.१९७९ 
३) | भांडारपाल 1१ | 
४ | निदेशक २ 
५) । मदतनीस / हेल्पर २ 
६) | शिपाई pa 
७ | वॉचमन/पहारेकरी शिका 
८) | सफाईंगार १ | 
९) । मानद वैद्यकीय अधिकारी 1१ | 
qo) | स्वयंपाकी pa 
एकुण १२ 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२४/प्र. क्र. ११/दि. क. ४ 


MAH अपंगांचे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, वर्धा (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग 


१) । प्राचार्य शासन निर्णय क्र. इडीडी-२०८६/५०९०३७ / 
चिं (३३२) /सु-२, दिनांक २१/०८/१९८९ (सदर पद 
व्यपगत झालेले आहे) 

२) । पर्यवेक्षक i शासन निर्णय क्रं. इडीडी-२०८६/५०९०३७ 
/(३३२)/सु-२, दिनांक २१/०८/१९८९ (सदर पद 
व्यपगत झालेले आहे) 

3) | कनिष्ठ लिपिक fe ae | शासन निर्णय क्रं. इडीडी-२००४ / प्र.क्र.१४७ 

x) | निदेशक 8 _।/सु-२, 14.92 /03/2004 

५ | स्वयंपाको ol 

६ । मदतनीस aa 

(9) | Bras ae 

८) । चौकीदार/पहारेकरी ais | 

एकूण ९ 
शासकीय अपंगांचे बहुउद्देशिय संमिश्र केंद्र,अंबाजोगाई जिल्हा बीड (जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील) 

१) | हस्तकला शिक्षक ba शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०८५/२०६९३/ 
सीए २, दि.२.९.१९८५ 

२) । अधिक्षक (राजपत्रित) शि झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी १८७४/७४- एन, 

3) | वरिष्ठ लिपिक २ दि.३.२.१९७४ 

४ | कनिष्ठ लिपिक ॥ | 

५  । विशेष शिक्षक 8 झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०८५/२०६९३/सीए 
२, दि.२.९.१९८५ 

६ | शिपाई | a | झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी१८७४/७४ -एन, 

७ । परिचारिका (नसी am दि. ३.२.१९७४ 

८) । वरिष्ठ काळजी वाहक & 

९) । स्वयंपाकी 1१ | 

qo) | परिचर/मदतनीस 2 

११) | मानद वैद्यकीय अधिकारी बि 

१२) | भौतिक उपचार तज्ञ १ | 

एकूण २२ 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२४/प्र. क्र. ११/दि. क. ४ 


शासकीय अपंगांचे बहुउद्देशिय संमिश्र केंद्र, वर्धा (जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील) 


q) । अधिक्षक (राजपत्रित) [ae | झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी १९७३ 
२) | परिचारिका (नस (| /३६९/३६९८५/एन, दि. १३.९.१९७४ 
३) | भौतिक उपचारतज्ञ I, aes 
8) | वरिष्ठलिपिक 1 १__| 
५) | विशेष शिक्षक 8 शा.नि.स.क.वि.क्र. इडीडी-१०८५/२०९३/ 
६) | हस्तकला शिक्षक fre oo सीए-२, दि.२.९.१९८५ 
७ । कनिष्ठ लिपिक / टंकलेखक fe - =] 
८) | वाहनचालक शिव शा.नि.स.क.वि.क्र.१०८१/४३८३/८१८/१०, 
९) | ठोपाई Loe | दि. २२.११.१९८३ 
qo) | सफाई कामगार 1 १__| झा.नि.स.क.वि.क्रइडीडी १९७३/३६९८५/एन, 
११ | वरिष्ठ काळजी वाहक षु दि.१३.९.१९७४ 
१२) | परिचर/मदतनीस ae a 
१३) | मानद वैद्यकीय अधिकारी दिवा 
१४ | मानद मानसशास्त्रज्ञ j= fy 

एकूण २१ 

शासकीय अपंगांचे बहुउद्देशिय संमिश्र केंद्र, जळगांव (जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील) 
q) । अधिक्षक (राजपत्रित) |. = es i] झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी 9002/40, दि. 
२) | भौतिकोपचार तज्ञ i, ae | २५.११.१९७८ 
३) | व्यवसायोपचार तज्ञ ॥ “| 
x) | विशेष शिक्षक a शि झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०८५/२०९३/ 
4) । हस्तकला शिक्षक jas सीए-२, दि. २.९.१९८५ 
६) । प्रशिक्षित शिक्षक ३ झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी १०७८/१०, दि. 
७ | लेखापाल शि २५.११.१९७८ 
८) । वरिष्ठ लिपिक | "| 
९) | कनिष्ठ लिपिक 1 १__| 
qo) | स्वयंपाकी =a: 
११) | परिचर/मदतनीस २ 
१२) | सफाईंगार fo 
१३) | शिपाई ee 
१४ | वरिष्ठ काळजी वाहक & 
१५ | मानद वैद्यकीय अधिकारी es | 
१६ | मानद मानस ast 11 शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०७५/२०९३/ सीए- 
२, दि.२.९.१९८५ 
एकूण २४ 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२४/प्र. क्र. ११/दि. क. ४ 


शासकीय अपंगांचे बहुउद्देशिय संमिश्र केंद्र, वाशिम (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 

१) | अधिक्षक (राजपत्रित) za शा.नि.स.क.वि.क्र.१०७९/५२२०४/ 848/40, 

2) | परिचारिका 1१ दिनांक १८.९.१९८० 

३) । व्यवसायोपचार तज्ञ i 

x) । विशेष शिक्षक णं झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी- १०८५ / २०६/ ९३/ 
सी, दि. १.९.१९८५ 

4) । हस्तकला शिक्षक गग झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०८५/२०६/९३/ 
सी, दि. २.९.१९८५ 

६) । प्रशिक्षित शिक्षक ३ शा.नि.स.क.वि.क्र.१०७९/५२२०४/ ४५६/१०, 

७ | लेखापाल 1 १__| दि. १८.९.१९८० 

८) । वरिष्ठ लिपिक शिका 

९) | वाहन चालक 1 १__| 

qo) | शिपाई ॥ 1 

११) | परिचर/मदतनीस २ 

१२) | सफाईंगार si 

१३) | स्वयंपाकी ae 

१४ | वरिष्ठ काळजी वाहक षु शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी १०७९/५८२०४/१०, 

१५ | मानद वैद्यकीय अधिकारी क दि. १०.९.१९८० (१ पद व्यपगत) 

एकूण २२ 
शासकीय अपंगांचे बहुउद्देशिय केंद्र, नागपूर / पुणे (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 

१) । अधिक्षक (राजपत्रित) २ शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०८५/२०६/ 

२) | भौतिक उपचारतज्ञ २ | ६९/सीए-२, दि. ६.९.१९८५ 

३) । व्यवसायोपचारतज्ञ १" | (नागपूर करिता) वरील प्रमाणे 

x)  । शिक्षक (प्रशिक्षितो 4 ६ वरीलप्रमाणे (१ पद व्यपगत झाले) 

५ । वरिष्ठ लिपिक (लेखापाल) २ शा.नि.स.क.वि.क्र.आस्था-३८२६/बदली/ 
शा.अंध/ का-२, दिनांक ३०.१२.१९८६ 
(३ पैकी पुणे करिता १ पद व्यपगत झाले) 

६) | कनिष्ठ लिपिक (टंकलेखक) २ वरील प्रमाणे अंध शाळा नाशिक येथील 

(9) | स्वयंपाकी 2 

८) | कनिष्ठ काळजी वाहक १२ 

९) । मदतनीस २ | वरील प्रमाणे (३ पैकी नागपूर १ पद वगळून) 

qo) | सफाई कामगार २ 

११ | परिचारीका शिळ 

१२) | मानद वैद्यकीय अधिकारी eae || वरील प्रमाणे (२ पैकी पुणे १ पद वगळून) 

१३) । शिपाई २ 

एकूण ३६ 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२४/प्र. क्र. ११/दि. क. ४ 


जिल्हा अपंग पुनर्वसन केंद्र, विरार, ता. वसई, जि. ठाणे 


१) । जिल्हा अपंग पुनर्वसन अधिकारी | 9 | शा.नि.क्र. अपंग/२००६/प्रक्र ४/सुधार-३, 
२) | कृत्रिम अवयव अभियंता (वरिष्ठ) | st -ग दिनांक 92.19.2009, शासन AST क्र.सकआ 
3) | समाज सेवीका - नि-व्यवसाय aa २०११/प्र क्र ६०५/आस्था-२,दि. 30.02.2092. 
Artest -नि- मानसशास्त्रज्ञ 
४ | व्यवसाय उपचार तज्ञ as 
५ | भौतिक VTA dst a 
६ | श्रवणव वाचा उपचार तज्ञ za 
0) ।मोबिलीटी इन्स्ट्रक्टर / विठोष अंध aa 
शिक्षक 
८) | कृत्रिम अवयव अभियंता (कनिष्ठ) [aa 
९) ।इयुमेकर-नि-लेदरवर्कर 1१ 
qo) | ळेखापाल-नि-रोखपाल 1 १__| 
११) | सहाय्यक |. ae .| 
१२) | लघुलेखक (नि.श्री fee १ 
१३) | लिपीक-टंकलेखक-भांडारपाल je 
१४ | वाहन चालक- नि-परिचर २ 
१५) | संदेडावाहक-नि-सफाईंगार-नि- ३ 
चौकीदार 
१६) | बहुउद्देशिय पुनर्वसन सहाय्यक | ४ पैकी ३ पद व्यपगत 
एकूण १९ 


KKKKK 


पृष्ठ १२ पैकी 92 


